गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या 
मंत्रालयीन विभागातील गट-ड मधील 
कर्मचाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 रोजीची 
अंतरिम (Interim) SAGAR यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू-३७२२/प्र.क्र.३८/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- शासन परिपत्रक क्रमांक:साजेसू-३७२२/प्र.क्र.३८/१४-अ, दिनांक १८ मे, २०२२. 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांपैकी, गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक 


पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ 


रोजीची तात्पुरती (0/0/51078) ज्येष्ठतेनुसार यादी संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 


आली होती. या संदर्भात विभाग / कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त आक्षेप, त्रुटी/ वास्तविक चुका, विभागांचे 


त्यावरील अभिप्राय व विभागांकडून प्राप्त माहिती विचारात घेऊन प्रस्तुत सामाईक ज्येष्ठतेनुसार यादी 


अंतरिम (Interim) करण्यात येत आहे. 


२. सदर जेष्ठतेनुसार यादीमध्ये लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व 
पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या, दि.१ जानेवारी, २०२२ रोजी गट-ड या संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित 
सेवा पुर्ण केलेल्या, पदवी अथवा तत्सम परिक्षा उत्तीर्ण झाळेल्या व टंकलेखनाचे आवश्‍यक गती (प्रती 


मिनीट vo शब्द इंग्रजी किंवा ३० शब्द मराठी) असल्याचे नियमानुसार विहित केलेले प्रमाणपत्र 


(शासकीय वाणीज्य प्रमाणपत्र (गव्हर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट) किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र 


धारण केलेल्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी 


या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट 'अ' येथे जोडण्यात आळी आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासन 


परिपत्रक क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४४/१४-अ, दि.०५-१२-२०१८, सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१-१०-२०११ तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 


कार्यासन १२ यांनी नस्ती क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४/१४-अ वर अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२८२/१८, 


दिनांक ३१-१०-२०१८ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करण्यात 
आलेली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७२२/प्र.क्र.३८/१४-अ, दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२२ 


३. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 


विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी उक्त ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी 


तसेच अंतरिम (11811) ज्येष्ठतेनुसार यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या आपल्या विभागातील गट-ड 


संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


दु. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतेनुसार ते नुसार यादी महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०२२०९१९१२३३२०९५०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 

DN: c=lI -Governmen’ it Of Maharashtra, ou=General Administrative 
Depart postalCode=400032, st=Maharashtra 

2.5, 


5.4.20: 
79800452b60209, 


fa, 
3fcSc9cdcc85881943ea0d 1a5438c42d27c0b1580feba55 


serial INumber=6b870a94454e2b13ee0959c3370d5d53d60a1 7d4b6d3 
ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 


Date: 2022.09.19 12:39:11 +05'30' 


(वृ.वि. Fras) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट 'अ 
प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 
निवड नस्ती/कार्यासन-१४ अ, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक साजेसू-3722/प्र.क्र.38/14-अ, दिनाक 19 APSR, 2022 चे सहपत्र (परिशिष्ट "अ") 

लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता धारण करीत असलेल्या व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 रोजीची अंतरिम (Interim) जेष्ठतेनुसार यादी 
अ. ज्येष्ठता |श्री/ । कर्मचाऱ्याचे नाव| पदनाम | विभागाचे नाव | कर्मचाऱ्याचा 
क्र. क्रमांक ।श्रीमती 


गट-ड 


जन्म दिनांक | गट-ड मधील । एसएससी अथवा | पदवी परीक्षा | मराठी ३० श.प्र.मि./इंग्रजी |एमएससीआयटी | लिपिक-टंकलेखक | शोरा 
जात प्रवर्ग | मधील नियुक्तीचा । समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ४० श.प्र.मि. टंकलेखनाची | संगणक परीक्षा |पदावर पदोन्नतीसाठी 
नियुक्‍ती दिनांक | उत्तीर्ण झाल्याचा | झाल्याचा | शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र उत्तीर्ण केल्याचा | जेष्ठता दिनांक 
प्रवर्ग दिनांक दिनांक cae creas दिनांक 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचा दिनांक 

[१| २ ३ 8 4 & ७ é र [1 १ |. मेते. | १२ १३ 8 94 
| 4] = श्री पु.गो.जाधव शिपाई वित्त अजा अजा २७/११/१९८५ | ३०/०१/२०१२ 2094 २७/१२/२०१८ २७/०५/२०२१ जून २००३ २७/१२/२०१८ 

२ २|श्रीमती ।नं.अ.पाटील  |शिपाई साबांवि खुला खुला ०८/०४/१९८५ | १४/०८/२०१७ | ०९/०७/२०१२ | १२/०७/२०१४ २४/०६/२०२१ | नाही. | रह १३/०८/२०२० 
३ 3] aff प्र.बा.हरवाळकर |Rras ग्राविवि अजा खुला ०१/०२/१९८९ । १४/१२/२०१२ | २२/०५/२०२१ |.“ क. २६/१०/२०१७ | नाही. | ह २२/०५/२०२१ 


Interim 


F:\8¥8-A-new computer all data\Prashant Shelar\class-4\class-4 seneiority lists\Seniority list as on 01-01-2022 of eligible candidate from class 4 promotion to Class 3\Class-4 to Class-3 Seniority 01-01-2022/as on 01-01-2022 
1 


